व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालयाच्या 
अधिपत्याखालील संस्था व कार्यालयातील “प्राचार्य/ 
उपप्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था/ निरीक्षक/ परीक्षा 
नियंत्रक, महाराष्ट्र राज्य कौशल्य, व्यवसाय शिक्षण व 
प्रशिक्षण मंडळ (एस-२०: रु. ५६१००-१७७५००) गट-अ (क.) 
(तां) ” या संवर्गातून “प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था/ 
जिल्हा व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण अधिकारी / सहायक 
संचालक, महाराष्ट्र शिक्षण सेवा, गट- अ (तांत्रिक) 
(राजपत्रित) (वेतनश्रेणी एस-२३: ६७७००-२०८७००)” या 
पदावर तात्पुरत्या स्वरुपात पदोन्नती देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 


कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग 
शासन आदेशा क्र. पदोन्न:२०२२/प्र.क्र. ७१/व्यशि-१ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक: २९ सप्टेंबर, २०२२. 


संदर्भ:- (१) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र. एसआरव्ही-२००८/प्र.क्र.१५९/कार्या-१२, 
दि. ०१ ऑगस्ट, २०१९. 
(२) महाराष्ट्र शासकीय गट-अ व गट-ब (राजपत्रित व अराजपत्रित) पदांवर सरळसेवेने व 


पदोन्नतीने नियुक्तीसाठी महसुली विभाग वाटप नियम, २०२१, दिनांक १४ जुले, २०२१. 


शासन आदेशा :- 
व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालयाच्या अधिपत्याखालील संस्था व कार्यालयातील “प्राचार्य/ 
उपप्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था/ निरीक्षक/ परीक्षा नियंत्रक, महाराष्ट्र राज्य कौशल्य, व्यवसाय शिक्षण व 
प्रशिक्षण मंडळ (एस-२०: रु. ५६१००-१७७५००) गट-अ (क) (तां.) ” या संवर्गातून “प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण 
संस्था/ जिल्हा व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण अधिकारी / सहायक संचालक, महाराष्ट्र शिक्षण सेवा, गट- अ (तांत्रिक) 
(राजपत्रित) (वेतनश्रेणी एस-२३: ६७७००-२०८७००)” या पदावर सन २०२१-२२ या वर्षाच्या नियमित 
निवडसूचीमध्ये या आदेशान्वये विहित अटींच्या अधिनतेने तात्पुरत्या स्वरुपात पदोन्नती देण्यात येत असून, त्यांची 


पदोन्नतीनंतरची पदस्थापना त्यांच्या नावासमोर स्तंभ-५ मध्ये दर्शविण्यात आलेल्या ठिकाणी या आदेझान्वये 


करण्यात येत आहे:- 
अ. | अधिकाऱ्याचे नाव व सध्याची | अधिकाऱ्याचा | वाटप करण्यात पदोन्नतीने पदस्थापनेचे 
क्र पदस्थापना स्वत: चा प्रवर्ग आलेला ठिकाण 
महसूली 
विभागीय संवर्ग 
| ? 3 g g 
१ | श्री. गजानन विश्वासराव चोपडे, खुला अमरावती |। जिल्हा व्यवसाय शिक्षण व 
प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण प्रशिक्षण अधिकारी, अकोला 
संस्था, अचलपूर, जि. अमरावती 
२ | श्री. गणेश बाबुराव दंदे, वि. जा. (ओ किं सहायक संचालक, व्यवसाय 


निरीक्षक, व्यवसाय शिक्षण व 
प्रशिक्षण, प्रादेशिक कार्यालय, 
औरंगाबाद 


शिक्षण व प्रशिक्षण, प्रादेशिक 
कार्यालय, औरंगाबाद 


शासन आदेशा क्रमांकः पदोन्न:२०२२/प्र.क्र. ७१ /व्यशि-१ 


मुख्याध्यापक, शासकीय तांत्रिक 
विद्यालय, लातूर 


अ. | अधिकाऱ्याचे नाव व सध्याची | अधिकाऱ्याचा | वाटप करण्यात पदोन्नतीने पदस्थापनेचे 
क्र. पदस्थापना स्वत: चा प्रवर्ग आलेला ठिकाण 
महसूली 
विभागीय संवर्ग 

9 ? 3 g दृ 

3 श्री.के. डी. शिंदे, खुला कोकण-२  । प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण 
परीक्षा नियंत्रक, महाराष्ट्र राज्य संस्था, महाड, जि. रायगड 
कौडाल्य, व्यवसाय शिक्षण व 
प्रशिक्षण मंडळ, मुंबई 

४ | श्री. नरेंद्र पुरुषोत्तम येते, खुला अमरावती । सहायक संचालक, व्यवसाय 
निरीक्षक, व्यवसाय शिक्षण व शिक्षण व प्रशिक्षण, प्रादेशिक 
प्रशिक्षण, प्रादेशिक कार्याकय, कार्यालय, अमरावती 
अमरावती 

4 श्री. se ज्ञानदेव नलावडे, भ. ज. (बो नाशिक प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण 
प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, दिंडोरी, जि. नाशिक 
संस्था, महाड, जि. रायगड 

६ | at. महेश शिवलिंग आवटे, खुला पुणे प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण 
प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, कोल्हापूर 
संस्था, गडहिंग्लज, जि. 
कोल्हापूर 

७ । श्रीम. विद्या वासुदेव राजगुरु, खुला पुणे प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण 
मुख्याध्यापक, शिवाजी तांत्रिक संस्था, सोलापूर 
विद्यालय, कोल्हापूर 

८ | श्री. प्रकाश नथ्थुलाल जयस्वाल, | इ.मा.व. अमरावती ।जिल्हा व्यवसाय शिक्षण व 
निरीक्षक, जिल्हा व्यवसाय प्रशिक्षण अधिकारी, वाशिम 
शिक्षण व प्रशिक्षण अधिकारी 
कार्यालय, अकोला 

९ श्रीम. जयश्री महेश नारखेडे, | इ.मा.व. कोकण-२ | सहायक संचालक, व्यवसाय 
निरीक्षक, व्यवसाय शिक्षण व शिक्षण व प्रशिक्षण 
प्रशिक्षण संचालनालय, मुख्य संचालनालय, मुख्य कार्यालय, 
कार्यालय, मुंबई मुंबई 

qo | श्री. शरद पुंडलिकराव झोडपे, | वि. जा. (ओ अमरावती = प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण 
प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, अकोला 
संस्था, चिखलदरा, जि. 
अमरावती 

११ श्री. रविंद्रकमार अजबराव खुला नागपूर जिल्हा व्यवसाय शिक्षण व 
रहमतकर, मुख्याध्यापक, प्रशिक्षण अधिकारी, भंडारा 
ape तांत्रिक विद्यालय, 
गोंदिया 

१२ | श्री. प्रविण जोतीराम र खुला वि जिल्हा व्यवसाय शिक्षण व 


प्रशिक्षण अधिकारी, 


उस्मानाबाद 


पृष्ठ ८ पैकी २ 


शासन आदेशा क्रमांकः पदोन्न:२०२२/प्र.क्र. ७१ /व्यशि-१ 


अ. | अधिकाऱ्याचे नाव व सध्याची | अधिकाऱ्याचा | वाटप करण्यात पदोन्नतीने पदस्थापनेचे 
क्र. पदस्थापना स्वत: चा प्रवर्ग आलेला ठिकाण 
महसूली 
विभागीय संवर्ग 

a ? 3 g g 

१३ | श्री. विनोद जनादन AMIR, | वि. जा. (ओ अमरावती = प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण 
प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, यवतमाळ 
संस्था, वणी, जि. यवतमाळ 

१४ | श्री. विष्णू भगावान बचाटे, | sald अमरावती प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण 
निरीक्षक, जिल्हा व्यवसाय संस्था, बुलढाणा 
शिक्षण व प्रशिक्षण अधिकारी 
कार्यालय, बुलढाणा 

१५ श्री. खालीद इक्बाल अब्दुल खुला नाशिक  । प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण 
करीम जहागिरदार, प्राचार्य, | (दिव्यांग) संस्था, अहमदनगर 
औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, 
जामखेड, जि. अहमदनगर 

१६ श्री. प्रशांत दिपक डोंगरे, खुला कोकण-२ | सहायक संचालक, व्यवसाय 
प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण शिक्षण व प्रशिक्षण 
संस्था, वर्धा संचालनालय, मुख्य कार्यालय, 

मुंबई 

१७ | श्री. सचिन विष्णू सुर्यवंशी, खुला औरंगाबाद । प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण 
उपप्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, नांदेड 
संस्था, नांदेड 

१८ | श्री. संदीप चिमनराव लोंढे, । वि.मा.प्र. णि सहायक संचालक, व्यवसाय 
प्राचार्य, SCP औद्योगिक प्रशिक्षण शिक्षण व प्रशिक्षण, प्रादेशिक 
संस्था, औरंगाबाद कार्यालय, औरंगाबाद 

१९ | श्री. संजयकुमार माधवराव। इ.मा.व. नाशिक प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण 
पाटील, प्राचार्य, उच्चस्तर संस्था, जळगाव 
औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, 
नाशिक 

२० | श्री. अविनाश तुकाराम विधे, | भ. ज. (क) पुणे सहायक संचालक, व्यवसाय 
निरीक्षक, व्यवसाय शिक्षण व शिक्षण व प्रशिक्षण, प्रादेशिक 
प्रशिक्षण, प्रादेशिक कार्यालय, कार्यालय, पुणे 
पुणे 

२१ | श्री. सुनिल दगडू शिदे, खुला नाशिक | जिल्हा व्यवसाय शिक्षण व 
निरीक्षक, जिल्हा व्यवसाय प्रशिक्षण अधिकारी, 
शिक्षण व प्रशिक्षण अधिकारी अहमदनगर 
कार्यालय, अहमदनगर 

२२ | श्री. इंद्रभान महादू काकड, | भ.ज. (डो नाशिक | feet व्यवसाय शिक्षण व 
निरीक्षक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण अधिकारी, नाशिक 


प्रशिक्षण, प्रादेशिक कार्यालय, 
नाशिक 


पृष्ठ ८ पैकी ३ 


शासन आदेशा क्रमांकः पदोन्न:२०२२/प्र.क्र. ७१ /व्यशि-१ 


अ. | अधिकाऱ्याचे नाव व सध्याची | अधिकाऱ्याचा | वाटप करण्यात पदोन्नतीने पदस्थापनेचे 

क्र. पदस्थापना स्वत: चा प्रवर्ग आलेला ठिकाण 

महसूली 
विभागीय संवर्ग 
9 ? 3 g दृ 

२३ | श्री. राजेशकुमार बिसनजी| अ.जा. औरंगाबाद । जिल्हा व्यवसाय शिक्षण व 
गणवीर, निरीक्षक, व्यवसाय प्रशिक्षण अधिकारी, नांदेड 
शिक्षण व प्रशिक्षण, प्रादेशिक 
कार्यालय, नागपूर 

२४ श्री. गजानन Be | इ.मा.व. अमरावती । जिल्हा व्यवसाय शिक्षण व 
राजूरकर, प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण अधिकारी, यवतमाळ 
प्रशिक्षण संस्था, वरोरा, जि. 
चंद्रपूर 

२५ श्री. संदीप अंबादास बोरकर, | इ.मा.व. कोकण-१ «| जिल्हा व्यवसाय शिक्षण व 
प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण प्रशिक्षण अधिकारी, सिंधुदूर्ग 
संस्था, वाशिम 

२६ | श्री. महेश शालीग्राम जाधव, | इ.मा.व. कोकण-२ | ura, औद्योगिक प्रशिक्षण 
उपप्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, अंबरनाथ, जि. ठाणे 
संस्था, उल्हासनगर 

२७ | श्री.रवींद्र महादेवराव लोखंडे, | इ.मा.व. अमरावती । सहायक संचालक, व्यवसाय 
मुख्याध्यापक, शासकीय तांत्रिक शिक्षण व प्रशिक्षण, प्रादेशिक 
विद्यालय, अमरावती कार्यालय, अमरावती. 

२८ | श्री. केलास सखाराम रावते, इ.मा.व. कोकण-२ | सचिव, महाराष्ट्र राज्य 
उपप्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण कौडाल्य, व्यवसाय शिक्षण व 
संस्था, पनवेल, जि. रायगड प्रशिक्षण मंडळ, मुलुंड, मुंबई 

उपनगर 

२९ | श्री. संजय श्रीराम गोरे, निरीक्षक, | अ.जा. कोकण-२ =| Ward, औद्योगिक प्रशिक्षण 
व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण, संस्था, मुंलुड, जि. ठाणे 
प्रादेशिक कार्यालय, अमरावती 

३० | श्री. अनिल मसाजी सदाफुले, अ.जा. कोकण-२  । प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण 
निरीक्षक, जिल्हा व्यवसाय संस्था, बोरिवळी, जि. मुंबई 
शिक्षण व प्रशिक्षण अधिकारी उपनगर 
कार्यालय, ठाणे 

३१ | श्री. बाळू गोपीनाथ जाधव, | इ.मा.व. नाशिक | सहायक संचालक, व्यवसाय 
प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण शिक्षण व प्रशिक्षण, प्रादेशिक 
संस्था, कळवण, जि. नाशिक कार्यालय, नाशिक 

३२ | श्री. अभिजीत अरविंद आल्टे, | अ.जा. -_ जिल्हा व्यवसाय शिक्षण व 


उपप्राचार्य, औ. प्र. 
औरंगाबाद 


संस्था, 


प्रशिक्षण अधिकारी, औरंगाबाद 


पृष्ठ ८ पैकी ४ 


शासन आदेशा क्रमांकः पदोन्न:२०२२/प्र.क्र. ७१ /व्यशि-१ 


अ. | अधिकाऱ्याचे नाव व सध्याची | अधिकाऱ्याचा | वाटप करण्यात पदोन्नतीने पदस्थापनेचे 
क्र. पदस्थापना स्वत: चा प्रवर्ग आलेला ठिकाण 
महसूली 
विभागीय संवर्ग 

a ? 3 g 4 

33 | ai. प्रमोद गुलाबराव ठाकरे, sad नागपूर प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण 
उपप्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, गडचिरोली 
संस्था, नागपूर 

३४ | श्री. योगेश माणिक पाटील, | इ.मा.व. नाशिक श्री. एम. के. पाटील यांच्या 
प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण पदोन्नतीने रिक्‍त होणा-या 
संस्था, जि.अकोला सहायक संचालक, व्यवसाय 

शिक्षण व प्रशिक्षण, प्रादेशिक 
कार्यालय, नाशिक या पदावर 

३५ | श्री. रवी परशुराम मेहेंदळे, | इ.मा.व. नागपूर प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण 
प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, चंद्रपूर 
संस्था, सावनेर, जि. नागपूर 

३६ | श्री. पांडुरंग बाबुराव देशमाने, वि.जा. पुणे प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण 
प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, कराड, जि. सातारा 
संस्था, लोणावळा, जि. पुणे 

३७ श्री. रमाकांत सावळीराम उनवणे, | अ.जा. औरंगाबाद । जिल्हा व्यवसाय शिक्षण व 
स. प्र. स., औद्योगिक प्रशिक्षण प्रशिक्षण अधिकारी, परभणी 
संस्था, नाशिक 

३८ | श्री. विशाल प्रमोद रांगणे, अ.जा. औरंगाबाद । जिल्हा व्यवसाय शिक्षण व 
निरीक्षक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण अधिकारी, हिंगोली 
प्रशिक्षण, प्रादेशिक कार्यालय, 
नागपूर 

३९ श्री. महेशकुमार दयानंद सिडाम, अ.ज. कोकण-१ । जिल्हा व्यवसाय शिक्षण व 
प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण प्रशिक्षण अधिकारी, पालघर 
संस्था, पांढरकवडा, जि. 
यवतमाळ 

vo | at. नितीन केडाव चौधरी, अ.ज. कोकण-२ | प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण 
निरीक्षक, व्यवसाय शिक्षण व संस्था, पनवेल, जि. रायगड 
प्रशिक्षण, प्रादेशिक कार्यालय, 
नागपूर 

४१ श्री. विकास नामदेव आडे, अ.ज औरंगाबाद | ura, औद्योगिक प्रशिक्षण 


प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण 
संस्था, देसाईगंज, जि. 
गडचिरोली 


संस्था, परभणी 


पृष्ठ ८ पैकी ५ 


शासन आदेशा क्रमांकः पदोन्न:२०२२/प्र.क्र. ७१ /व्यशि-१ 


अ. | अधिकाऱ्याचे नाव व सध्याची | अधिकाऱ्याचा | वाटप करण्यात पदोन्नतीने पदस्थापनेचे 
क्र. पदस्थापना स्वत: चा प्रवर्ग आलेला ठिकाण 
महसूली 
विभागीय संवर्ग 

q ? 3 g 4 

४२ | श्री. शशिकांत दा. साबळे, अ.ज पुणे प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण 
निरीक्षक, जिल्हा व्यवसाय संस्था, पिंपरी चिंचवड, जि. पुणे 
शिक्षण व प्रशिक्षण अधिकारी, पुणे 

४३ |p. शाल्मली रामचंद्र घोलप- खुला कोकण-२  । प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण 
पाटील, मुख्याध्यापक, शासकीय संस्था, कुर्ला, जि. मुंबई 
तांत्रिक विद्यालय, सातारा उपनगर 

४४ | श्रीम, सोनम किसन चौधरी, खुला कोकण-२ | सहायक संचालक, व्यवसाय 
उपप्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण शिक्षण व प्रशिक्षण 
संस्था, औंध-पुणे संचालनालय, मुख्य कार्यालय, 

मुंबई 

४५ | श्रीम. योगीता अभिमान AN, | अ.जा. कोकण-२ | सहायक संचालक, व्यवसाय 
प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण शिक्षण व प्रशिक्षण, प्रादेशिक 
संस्था, इंदोरा, जि. नागपूर कार्यालय, मुंबई 

४६ श्री. युवराज बाळासाहेब पाटील, खुला पुणे जिल्हा व्यवसाय शिक्षण व 
निरीक्षक, जिल्हा व्यवसाय | (दिव्यांग) प्रशिक्षण अधिकारी, कोल्हापूर 
शिक्षण व प्रशिक्षण अधिकारी, 
कोल्हापूर 

२. उपरोक्त अधिकाऱ्यांस खालील अटींच्या अधीन राहून तात्पुरत्या स्वरुपात पदोन्नती देण्यात येत आहे. 


(१ मा. सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या विशेष अनुज्ञा याचिका क्र. २८३०६/२०१७ च्या अधीन राहून 
पदोन्नतीच्या कोट्यातील सर्व रिक्‍त पदे दि. २५/०५/२००४ स्थित सेवाज्येष्ठतेनुसार, निव्वळ तात्पुरत्या 
स्वरुपात भरण्याबाबत सा. प्र. वि./१६-ब कार्यासनाच्या दि. ०७/०५/२०२१ च्या शासन निर्णयानुसार 
दिलेल्या सूचनांनुसार सदर पदोन्नती देण्यात येत आहे. तसेच, दि. ०७/०५/२०२१ च्या शासन निर्णय 
प्रकरणी मा. उच्च न्यायालय, मुंबई येथे आव्हान देण्यात आले असून त्यावरील अंतिम निर्णयाच्या अधीन 
राहून सदर पदोन्नती देण्यात येत आहे. 


(२) सदर पदोन्नती निव्वळ तात्पुरत्या स्वरूपाची असल्याने, या तात्पुरत्या पदोन्नतीच्या परिणामी 
निवडसूचीतील अधिकाऱ्यांना नियमितपणाचा व सेवाज्येष्ठतेचा कोणताही हक्क मिळणार नाही. 


(३) सदर पदोन्नती महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या मान्यतेच्या अधीन राहून करण्यात येत आहेत. 


(४ सदर अधिकाऱ्यांना देण्यात येणारी तात्पुरती पदोन्नती ही त्यांच्याविरुध्द आदेशाच्या दिनांकापर्यंत 
कोणत्याही प्रकारची विभागीय चौकशी सुरु झालेली नाही वा प्रस्तावित नाही या धारणेच्या अधीन राहून 
देण्यात येत आहेत. 


पृष्ठ ८ पैकी ६ 


शासन आदेशा क्रमांकः पदोन्न:२०२२/प्र.क्र. ७१ /व्यशि-१ 


(4) उपरोक्त पदोन्नत अधिकाऱ्यांनी तात्पुरती पदोन्नती न स्विकारल्यास शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन 
विभाग, क्रमांक एसआरव्ही-२०१५/ प्र.क्र.३०३/कार्यासन-१२, दि. १२/०९/२०१६ मधील तरतूदीनुसार 
कार्यवाही करण्यात येईल. 


(६) उपरोक्त अधिकारी ज्या दिनांकास पदोन्नतीच्या पदावर रुजू होतील त्या दिनांकापासून त्यांना पदोन्नती 
विषयक लाभ अनुज्ञेय होतील. 


(७ पदोन्नतीने नियुक्‍ती दिलेल्या वरील अधिकाऱ्याने त्यांच्या नवीन नेमणुकीच्या ठिकाणी तात्काळ रुजू 
व्हावे. त्यांनी अनाधिकृतरित्या रजेवर जावू नये किंवा पदस्थापनेत बदल करण्यासाठी निवेदन/ अर्ज देऊ 
नये. तसे केल्यास, ते महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम, १९७९ च्या नियम २३ चे उल्लंघन झाल्याने 
शिस्तभंगविषयक कार्यवाहीस पात्र ठरतील, याची त्यांनी नोंद घ्यावी. 


(८) सदर पदावरील पदोन्नती या मा. महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, मुंबई येथे दाखल मूळ अर्ज 
क्र. ८७७/२०२२ तसेच मा. महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, खंडपीठ औरंगाबाद येथे दाखल मूळ अर्ज 
. (9193/2022 मध्ये होणाऱ्या अंतिम निर्णयाच्या अधिन राहून देण्यात येत आहेत. 


(९) संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांनी पदोन्नतीने नियुक्‍त 
झालेल्या अधिकाऱ्यांना त्वरित कार्यमुक्त करावे व नवीन नियुक्तीच्या ठिकाणी तात्काळ हजर 
होण्याबाबत सूचना द्याव्यात. तसेच संबंधित अधिकारी पदोन्नतीच्या पदावर रुजू झाल्याचा अनुपालन 
अहवाल झासनाकडे तात्काळ सादर करावा. 


3. सदर BAA आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक क्रमांक २०२२०९२९१३३०५३८७०३ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


Digitally signed by PRADEEP SAHEBRAO SHIVTARE 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, ी 
P RA D E E P S A H E B RAO ETP PDE OF MAHARASHTRA, ou=SKILL चे 


SHIVTARE 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
२. सहसंचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण, प्रादेशिक कार्यालय, नागपूर/ अमरावती/ औरंगाबाद/ 
नाशिक/ मुंबई/पुणे. 
३. सर्व संबंधित अधिकारी (संचालकांमार्फत) 
सर्व संबंधित कार्यालय/ संस्था (संचालकांमार्फत) 


प्रत, 


१. मा. राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई. 

२. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

३. मा. मंत्री, कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
४. अपर मुख्य सचिव (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

५. प्रधान सचिव, कौडल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

६. सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई. (पत्राद्वारे) 


पृष्ठ ८ पैकी ७ 


शासन आदेश क्रमांकः पदोन्न:२०२२/प्र.क्र. 99 /व्यशि-१ 


७. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, मुंबई/ नागपूर. 

८. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२ (लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र, मुंबई/ नागपूर. 

९. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

१०. निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

११. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

१२. सह सचिव (व्यशि), कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१३. निवडनस्ती (व्यशि-१) 


पृष्ठ ८ पैकी ८ 


